श्रीमती डी.आर.भडीकर, तंत्र अधिकारी, 
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, जालना 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१९/प्र.क्र.१८१/१५ अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: १८ फेब्रुवारी, २०२०. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मंजुरीने विभागातील महाराष्ट्र कृषि अधिकारी, गट-ब (वेतनस्तर- 5-१६: ४४९००-१४२४००) संवर्गातील पुढील 
अधिकाऱ्याची तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 


श्रीमती डी.आर. भडीकर, तंत्र अधिकारी, । जिल्हा कृषि अधिकारी (सामान्य), जिल्हा परिषद, 
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, जाळना. | औरंगाबाद. 


२. श्रीमती भडीकर यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाल आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१८१६४४५४६५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Amol Nilakanth 


Sakharkar 


Digitally signed by Amol Nilakanth Sakharkar 


lakanth Sakhark 


6: 


(अ.नि. साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१९/प्र.क्र.१८१/१५ अ 


४. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

६. संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
७. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (व्दारा आयुक्‍त (कृषि), पुणे). 

८. संबंधित कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद (व्दारा आयुक्‍त (कृषि), पुणे). 

९. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

११. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

१२. निवड नस्ती /१५अञे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


